सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

सोमवार , सप्टेंबर १ ९ , २०२२ / भाद्रपद २८ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ८ , अंक ६० ] 


असाधारण क्रमांक ९९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०२२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस . १२२० / ९ १ / प्र.क्र .११ ९ / २२ / नवि -१२ . - ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा 
उल्लेख “ उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस . १२ ९ ६ / ८४७ / प्र.क्र .१६२ / ९ ६ / नवि -१२ , दिनांक १४ मे , १ ९९ ७ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ जुलै , १ ९९ ७ पासून 
अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ८ / ९ ४१ / प्र.क्र .८ ९ / ९ ८ / नवि- १२ , दिनांक २५ ऑगस्ट , २००० अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ ऑक्टोबर , 
२००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमधील मौ . मोरवा येथील स.नं .१८ ( १७६ ) पै . , १ ९ ( १७५ ) पै . , २० ( १४१ ) पै . , २४ ( १३५ ) पै . , 
२५ ( १३० ) पै . , २६ ( १४० ) पै . , २७ ( १२ ९ ) पै . , २८ ( १२५ ) पै . , २ ९ ( १२७ ) पै . , ३० ( १२८ ) पै . , ३१ ( १३१ ) पै . , ३२ ( १३४ ) पै . , 
३३ ( ११३ ) पै . , ३४ ( १३२ ) पै . , ३५ ( ११३ ) पै . , ३६ पै . , मौजे राईमुर्धे , स.नं. १२ ( २३१ ) पै . , १३ ( २३२ ) पै . , १४ ( २३३ ) पै . , १५ ( १६८ ) 
पै . , १६ ( १६ ९ ) पै . , १७ ( १७० ) पै . , १८ ( १७१ ) पै . , १ ९ ( १७२ ) पै . , २० ( १४५ ) पै . , २१ ( १४४ ) पै . , २२ ( १४५ ) पै . , २३ ( १४६ ) 
पै . , २४ ( १४७ ) पै . , २५ ( १ ९ ४८ ) पै . , २६ ( १४ ९ ) पै . , २७ ( १५० ) पै . , २८ ( १५१ ) पै . , २ ९ ( १५२ ) पै . , ३० ( १५३ ) पै . , ३१ ( १५४ ) पै . , 
३२ ( १५५ ) पै . , ३४ ( १५७ ) पै . , ३८ ( १ ९ ४ ) पै . , ४० ( ९ ५ ) पै . , ४१ ( ९ ६ ) पै . , ४३ ( ९ ७ ) पै . , ४४ ( ९ ८ ) पै . , ४६ ( १०० ) पै . , ४ ९ ( १०१ ) पै . , 
५० ( १०४ ) पै . , ६ ९ ( ११४ ) पै . , ७० ( ११५ ) पै . , ७१ ( ११६ ) पै . , ७२ ( ११७ ) पै . , ७३ ( ११८ ) पै . , ७४ ( ११ ९ ) पै . , ७५ ( १२० ) पै . , 
७६ ( १२१ ) पै . , ७७ ( १२२ ) पै . , ७८ ( १२३ ) पै . , ७ ९ ( १२६ ) पै . , ८० ( १२४ ) पै . , ८१ ( १४२ ) पै . , आणि मौ.मुर्धे येथील स.नं .८ ९ ( १६६ ) पै . , 
९ ० ( १६७ ) पै . , ९ ५ ( २३४ ) पै . , ९ ६ ( २६७ ) पै . , ९ ७ पै . , ९ ८ पै . , ९९ ( २३८ ) पै . , एकूण अंदाजे क्षेत्र ३२.०० हे . आर . या जमिनी मंजूर विकास 
योजनेनुसार भागशः रहिवास , १८.०० मी . विकास योजना रस्ता व ना- विकास विभागात समाविष्ट आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
जमीन " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन " मेट्रो कार डेपो " यासाठी आरक्षित करण्याची विनंती महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ; 

( १ ) 

भाग एक ( को.वि.पु ) -९९ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १ ९ , २०२२ / भाद्रपद २८ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे अभिप्राय विचारात 
घेतल्यानंतर किरकोळ बदलांसह उक्त " मेट्रो कार डेपो " याकरिता अटीसापेक्ष आरक्षित करणे व यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास समूचित प्राधिकरण म्हणून दर्शविणे , या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ कक ) प्रमाणेची कार्यवाही 
करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ) . 


२ 


आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अनुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये 
विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि / किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत 
आहे . शासनातर्फे सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत असून , उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि / किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे 
ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेवून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे . सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्यात सूचना आणि / किंवा हरकती सहसंचालक , 
नगर रचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , मुख्य इमारत , रुम नं . ३०५ , कोकण भवन , नवी मुंबई यांचेकडे करण्यात याव्यात . विहित 
मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि / किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


अनुसूची 

“ मिरा - भाईंदर शहराच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ.मोरवा येथील १ ९ ( १७५ ) पै . , २० ( १४१ ) पै . , २४ ( १३५ ) पै . , २५ ( १३० ) पै . , 
२६ ( १४० ) पै . , २७ ( १२ ९ ) पै . , २८ ( १२५ ) पै . , २ ९ ( १२७ ) पै . , ३० ( १२८ ) पै . , ३१ ( १३१ ) पै . , ३२ ( १३४ ) पै . , ३४ ( १३२ ) पै . , 
३५ ( ११३ ) पै . , मौजे - राईमुर्धे स.नं .१३ ( २३२ ) पै . , १५ ( १६८ ) पै . , १६ ( १६ ९ ) पै . , १७ ( १७० ) पै . , १८ ( १७१ ) पै . , २० ( १४५ ) पै . , 
२१ ( १४४ ) पै . , २२ ( १४५ ) पै . , २३ ( १४६ ) पै . , २४ ( १४७ ) पै . , २५ ( १४८ ) पै . , २६ ( १४ ९ ) पै . , २७ ( १५० ) पै . , २८ ( १५१ ) पै . , 
२ ९ ( १५२ ) पै . , ३० ( १५३ ) पै . , ३१ ( १५४ ) पै . , ३२ ( १५५ ) पै . , ३४ ( १५७ ) पै . , ३८ ( १ ९ ४ ) पै . , ४० ( ९ ५ ) पै . , ४१ ( ९ ६ ) पै . , ४३ ( ९ ७ ) पै . , 
४४ ( ९ ८ ) पै . , ४६ ( १०० ) पै . , ४ ९ ( १०१ ) पै . , ५० ( १०४ ) पै . , ६ ९ ( ११४ ) पै . , ७० ( ११५ ) पै . , ७१ ( ११६ ) पै . , ७२ ( ११७ ) पै . , ७३ ( ११८ ) पै . , 
७४ ( ११ ९ ) पै . , ७५ ( १२० ) पै . , ७६ ( १२१ ) पै . , ७७ ( १२२ ) पै . , ७८ ( १२३ ) पै . , ७ ९ ( १२६ ) पै . , ८० ( १२४ ) पै . , ८१ ( १४२ ) पै . , आणि 
मौ.मुर्धे येथील स.नं .८ ९ ( १६६ ) पै . , ९ ० ( १६७ ) पै . , ९ ५ ( २३४ ) पै . , ९ ७ पै . , ९ ८ पै . , या भागशः रहिवास , भागशः ना- विकास वापर 
विभागात अंतर्भूत असलेल्या जमिनी भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे " मेट्रो कार डेपो " याकरिता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्याचे 
व या आरक्षणासाठी “ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ” समूचित प्राधिकरण म्हणून दर्शविणेचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


अट . - सदर प्रकल्पाकरिता सीआरझेडच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथोरिटीचे पर्यायाने पर्यावरण विभागाकडून 
ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास बंधनकारक राहील . 


२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहीलः 


( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा . 

( २ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( ३ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ४ ) सहायक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , ठाणे . 

३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १ ९ , २०२२ / भाद्रपद २८ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , 
Mumbai 400032 , dated 19th September , 2022 


Notice 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS 1220 / 91 / CR - 119 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Mira - Bhayander ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned 
by the Government in Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification 
No.TPS 1296 / 847 / CR - 162 / 96 / UD - 12 , dated the 14th May , 1997 ( hereinafter referred to as “ the said 
Notification " ) and has come into force with effect from 15th July , 1997 and the Excluded Part of the 
said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1298 / 941 / CR - 89 / 98 / UD - 12 , dated the 25th August , 2000 which came into 
force with effect from the 15th October , 2000 ; 


And whereas , in the said Development Plan , an area approximately 32.00 Ha.are . land bearing 
of village Morva S.No.18 ( 176 ) pt . , 19 ( 175 ) pt . , 20 ( 141 ) pt . , 24 ( 135 ) pt . , 25 ( 130 ) pt . , 26 ( 140 ) pt . , 27 ( 129 ) pt . , 
28 ( 125 ) pt . , 29 ( 127 ) pt . , 30 ( 128 ) pt . , 31 ( 131 ) pt . , 32 ( 134 ) pt . , 33 ( 113 ) pt . , 34 ( 132 ) pt . , 35 ( 113 ) pt . , 36pt . , 
of Village Raimurdhe S.No.12 ( 231 ) pt . , 13 ( 232 ) pt . , 14 ( 233 ) pt . , 15 ( 168 ) pt . , 16 ( 169 ) pt . , 17 ( 170 ) pt . , 
18 ( 171 ) pt . , 19 ( 172 ) pt . , 20 ( 145 ) pt . , 21 ( 144 ) pt . , 22 ( 145 ) pt . , 23 ( 146 ) pt . , 24 ( 147 ) pt . , 25 ( 148 ) pt . , 26 ( 149pt . , 
27 ( 150 ) pt . , 28 ( 151 ) pt . , 29 ( 152 ) pt . , 30 ( 153 ) pt . , 31 ( 154 ) pt . , 32 ( 155 ) pt . , 34 ( 157 ) pt . , 38 ( 194 ) pt . , 
40 ( 95 ) pt .. 41 ( 96 ) pt . , 43 ( 97 ) pt . , 44 ( 98 ) pt . , 46 ( 100 ) pt . , 49 ( 101 ) pt . , 50 ( 104 ) pt . , 69 ( 114 ) pt . , 70 ( 115 ) pt . , 
71 ( 116 ) pt . , 72 ( 117 ) pt . , 73 ( 118 ) pt . , 74 ( 119 ) pt . , 75 ( 120 ) pt . , 76 ( 121 ) pt . , 77 ( 122 ) pt . , 78 ( 123 ) pt . , 79 ( 126 ) pt . , 
80 ( 124 ) pt . , 81 ( 142 ) pt . , and Village Murdhe S.No.89 ( 166 ) pt . , 90 ( 167 ) pt . , 95 ( 234 ) pt . , 96 ( 267 ) pt . , 97pt . , 
98pt . , 99 ( 238 ) partly shown in Residential Zone 18.00 mtr . wide Development Plan road and Partly 
in No Development Zone ( hereinafter referred to as " the said land " ) ; 


And whereas , the Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority vide letter dated 21st December 2021 has requested the Government to reserve the said 
lands for " Metro Car Depot , Allied Users and Commercial " ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the said lands should be 
deleted from the partly Residential Zone and partly No Development Zone , shall be reserved for the 
the " Metro Car Depot " with Appropriate Authority as Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority subject to condition , and for this purpose , recourse should be taken to the provisions 
contained in section 37 ( 1AA ) of the said Act with some changes ( hereinafter referred to as " the 
Proposed Modification " ) . 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 1AAXa ) of section 
37 of the said Act , the Government hereby publishes this notice for inviting suggestions and / or 
objections in respect of the Proposed Modification described in the Schedule below , from the general 
public within 30 ( thirty ) days from the date of publication of the notice in Maharashtra Government 
Gazette . The suggestions and / or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning , 
Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as the Officer on behalf of 
Government under section 162 of the said Act , for hearing the suggestions and / or objections which 
may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of 
the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government . The suggestions and / or 
objections received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १ ९ , २०२२ / भाद्रपद २८ , शके १ ९ ४४ 

Schedule 


" Lands bearing village Morva S.No.19 ( 175 ) pt . , 20 ( 141 ) pt . , 24 ( 135 ) pt . , 25 ( 130 ) pt . , 26 ( 140 ) 
pt . , 27 ( 129 ) pt . , 28 ( 125 ) pt . , 29 ( 127 ) pt . , 30 ( 128 ) pt . , 31 ( 131 ) pt . , 32 ( 134 ) pt . , 34 ( 132 ) pt . , 35 ( 113 ) pt . of 
Village Raimurdhe S.No.13 ( 232 ) pt . , 15 ( 168 ) pt . , 16 ( 169 ) pt . , 17 ( 170 ) pt . , 18 ( 171 ) pt . , 20 ( 145 ) pt . , 21 ( 144 ) pt . , 
22 ( 145 ) pt . , 23 ( 146 ) pt . , 24 ( 147 ) pt . , 25 ( 148 ) pt . , 26 ( 149 ) pt . , 27 ( 150 ) pt . , 28 ( 151 ) pt . , 29 ( 152 ) pt . , 
30 ( 153 ) pt . , 31 ( 154 ) pt . , 32 ( 155 ) pt . , 34 ( 157 ) pt . , 38 ( 194 ) pt . , 40 ( 95 ) pt .. 41 ( 96 ) pt . , 43 ( 97 ) pt . , 44 ( 98 ) pt . , 
46 ( 100 ) pt . , 49 ( 101 ) pt . , 50 ( 104 ) pt . , 69 ( 114 ) pt . , 70 ( 115 ) pt . , 71 ( 116 ) pt . , 72 ( 117 ) pt . , 73 ( 118 ) pt . , 74 ( 119 ) pt . , 
75 ( 120 ) pt . , 76 ( 121 ) pt . , 77 ( 122 ) pt . , 78 ( 123 ) pt . , 79 ( 126 ) pt . , 80 ( 124 ) pt . , 81 ( 142 ) pt . and Village Murdhe 
S.No.89 ( 166 ) pt . , 90 ( 167 ) pt . , 95 ( 234 ) pt . , 97pt . , 98pt . partly shown in Residential Zone 18.00 mtr . wide 
Development Plan road and Partly in No Development Zone are proposed to be reserved for " Metro 
Car Depot " with ‘ Mumbai Metropolitan Region Development Authority ' as Appropriate Authority , 
as shown on the part plan subject to following condition . 


Condition . It shall be mandatory for Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
to procure NOC for the said project from the Maharashtra Costal Zone Regulation Authority 
( i.e. Environment Department ) in respect of provisions related to CRZ Regulation . " 


2. A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in 
the offices of the following officers for the period of one month : 


( 1 ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Regional Development Authority , 
Bandra - Kurla Complex , Mumbai . 

( 2 ) The Commissioner , Thane Muncipal Corporation , Thane . 

( 3 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( 4 ) The Asst . Director of Town Planning , Thane branch , Thane . 

3. This notice shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P.M.SHINDE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


